सन 2023-28 मध्ये राज्यस्तरीय महालक्ष्मी 
सरस प्रदर्शन तसेच विभागस्तरीय व 
जिल्हास्तरीय विक्री प्रदर्शने आयोजित 
करण्यासाठी निधीचे वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२३/प्र.क्र.४२/योजना-१ 
बांधकाम भवन, तळमजला 24, ASIA पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः पणन-२००८/प्र.क्र.9३८/योजना-१, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ 


शासन निर्णय- 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पणन- २००८/प्र.क्र.9३८/योजना- 
१, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाच्या धर्तीवर स्वयंसहाय्यता महिला बचत 
गटाच्या उत्पादित मालाची विक्री व प्रदर्शनासाठी विभागीय व जिल्हास्तरीय विक्री प्रदर्शने आयोजित 
करण्याचा निर्णय घेण्यात आळेला आहे. त्यानुसार विभागस्तरीय प्रदर्शनाकरीता प्रत्येकी रु. २५.०० लक्ष 
व जिल्हास्तरीय प्रदर्शानाकरीता प्रत्येकी रु. १०.०० लक्ष, त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर दरवर्षी आयोजित 
करण्यात येणाऱ्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनासाठी रु.५०.०० लक्ष इतके अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. या सर्व प्रदर्शनाकरीता प्रतिवर्षी रू. ५४०.०० लक्ष इतक्या निधीची आवश्‍यकता 
असते. सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ मध्ये आवश्‍यक निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 
२. नियोजन विभाग व वित्त विभागाने समक्रमांकाच्या नस्तीवर दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरुन 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यात विभागीय प्रदर्शने, जिल्हास्तरीय प्रदर्शने भरविण्याकरीता 
विभागीय आयुक्‍त व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना तसेच राज्यस्तरावर महालक्ष्मी सरस प्रदर्शने 
भरविण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांना "२५०१ ग्रामीण 
विकासासाठी fears कार्यक्रम १०१ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४) प्रदर्शने व 
कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणे (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक अनुदान" या उप लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२३-२४ करीता रू. १५३.०० इतका निधी वितरीत करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे 
३ राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शने भरविण्याकरीता रू. ५०.०० लक्ष, विभागीय 
प्रदर्शानाकरीता रू. २५.०० लक्ष व जिल्हास्तरीय प्रदर्शनासाठी रू. १०.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी 
राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाकरीता रु. ३०.०० लक्ष, विभागीय प्रदर्शनाकरीता कोकण 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२३/प्र.क्र.४२/योजना-१ 


अमरावती व नागपूर विभाग यांना प्रत्येकी रू. १५.०० लक्ष व जिल्हास्तरीय प्रदर्शनासाठी ठाणे, सिंधुदूर्ग, 
अहमदनगर, पुणे, हिंगोली, बीड, नांदेड, अमरावती, वाशिम, नागपूर , वर्धा, भंडारा व चंद्रपूर यांना 
प्रत्येकी रू. ६.०० लक्ष असा एकूण १५३.०० लक्ष इतका निधी प्रस्तूत शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्र 
अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाली (88) व्दारा वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनासाठी आयोजनासाठी असलेल्या रकमा मुख्य कार्यकारी 
आधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांचेकडे तसेच विभागीय विक्री 
प्रदर्शन व जिल्हा विक्री प्रदर्शानांसाठी असलेल्या रक्कमा अनुक्रमे संबंधित उपायुक्‍त (आस्थापना), 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 
द. सदरचा खर्च सोबतच्या विवरण पत्रात स्वतंत्रपणे दर्शविल्यानुसार मागणी क्रमांक एल-३, 
"२५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम 
स्वरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व 
कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणे (कार्यक्रम) (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा सन २०२३-२४ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. विभागीय व जिल्हास्तरीय प्रदर्शने ग्रामविकास विभागाव्यतिरिक्‍त इतर विभागाच्या प्रदर्शनांसोबत 
संयुक्तरित्या आयोजित करण्यात येवू नये. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले 
आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावे अन्यथा ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल 
याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच संदर्भाधिन दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ 
च्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीचे पालन करावे. 
तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय, 
दि.१६.१०.२०२३ अनुसार जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना 
दि.३१.०३.२०२२ पुर्वी वितरित केलेला व दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत अखर्चित असलेला निधी दि.२८ 
फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. दि.२८ फेब्रुवारी, २०२४ नंतर 
अखर्चित असलेला निधी विभागांनी ५ मार्च, २०२४ पर्यंत शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. 
सदर मुदतीत प्रशासकीय विभागांनी अखर्चित निधी शासनाकडे जमा न केल्यास त्यास जबाबदार 
असलेल्या सदर विभागाच्या संबंधित अधिकारी यांचेविरुध्द शिस्तभं विषयक कारवाई करण्यात येईल. 
७. UR निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अनुदानाबाबत प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र योजना-१ कार्यासनास सादर करावे. तसेच (१) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, (२) कोषागारातून काढलेली रक्कम, (३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक ही 
माहिती त्वरीत लेखाधिकारी, कार्यासन योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी 
८. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८ भाग-एक, उप्‌ 
विभाग - तीन अनुक्रमांक चार परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: विक्रीकेंद्र- २०२२/प्र.क्र.४२/योजना-१ 


प्राधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४- एप्रिल, 2022 मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४४७/२०२३/व्यय-१५, दि.१९.१०.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१/५/.॥६09॥[॥॥.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१९१२१२३३९३२० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHWINI PRASHANT THORVE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6779bb6288ca8d0S5ab82efb77f6d99eb 
> R AS H A NT 263d 7b2dff6fd453509c196d4b55a5e1, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1070017417D940B2593374952D 
7D22E28AB620C6BB215A9FB7EB677F6B143AA 
T H O RV F 6, cn=ASHWINI PRASHANT THORVE 
Date: 2023.12.19 16:55:45 +05'30' 
(अश्विनी थोरवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (ले. व अ. (ले.प.), महाराष्ट्र -१ मुंबई/ महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

५. विभागीय आयुक्त, (सर्व) 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पिरषद तथा अध्यक्ष जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 
७. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सर्वी 

८. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग/ वित्त-१ 

९. अवर सचिव, ग्राम विकास विभाग/योजना-२ 

१०. निवड नस्ती ( योजना-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२२/प्र.क्र.४२/योजना-१ 


सन २०२३-२०२४ मध्ये वितरीत करावयाचा निधी 
(रुपये लाखात) 
अ. विभाग / जिल्हा मागणी क्रमांक एल-३, २५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, १०१-स्वर्ण 
क्र जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरुपी विक्री केंद्र 
बांधणे (२५०१ १९९३) ३१,(सहायक 
राज्यस्तरीय विभाग जिल्हा मंजूर । सन २०२२- | सन २०२३-२४ | सन २०२३-२४ 
महालक्ष्मी । स्तरावरील | स्तरावरील | तरतूदीपैकी | २३मध्ये | मध्ये वितरीत मधील 
सरस विक्री विक्री वितरीत वितरीत करावयाचा सहामाही 
मंजूर तरतूद | प्रदर्शाना | प्रदर्शना | करावयाचा | केलेला निधी तरतुदीनुसार 
करीता करीता । एकूण निधी | शिल्लक प्रत्यक्ष वितरीत 
मंजूर मंजूर २०२३-२४ निधी करावयाचा 
तरतूद तरतूद निधी 
eS २ ३ a | दु ६ a ८ 8 
राज्यस्तरीय प्रदर्शन | 
णि उमेद-महाराष्ट्र राज्य ५०.०० ००.०० ००.०० ५०.०० 00,00 ५०.०० ३०.०० 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
विभागस्तरीय प्रदर्शने | 
a कोकण विभाग 00,00 २५.०० 00,00 24.00 00,00 24.00 १५.०० 
२ नाठिक विभाग ००.०० २५.०० ००.०० २५.०० १५.०० १०.०० 00,00 
3 पुणे विभाग 00,00 २५.०० 00,00 २५.०० १५.०० १०,०० 00,00 
9 औरंगाबाद विभाग 00,00 २५.०० 00,00 24,00 १५.०० 90,00 00,00 
षु अमरावती विभाग ००.०० २५.०० 00,00 24.00 00,00 24.00 44.00 
& नागपूर विभाग ००.०० २५.०० ००.०० २५.०० ००.०० २५.०० १५.०० 
जिल्हास्तरीय प्रदर्शने 
[a | ठाणे 00,00 00,00 १०.०० १०.०० 00,00 90,00 ६.०० 
२ पालघर 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० 8.00 00,00 
3 रायगड 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
8 रत्नागिरी ००.०० ००.०० १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० ००.०० 
सिधुदुर्ग 
नाशिक 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० 8% 00 00,00 
9 नंदुरबार 00,00 00,00 १०.०० १०,०० ६.०० ४.०० 00,00 
(6 धुळे 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२२/प्र.क्र.४२/योजना-१ 


अ. विभाग / जिल्हा मागणी क्रमांक एल-३, २५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशीष कार्यक्रम, १०१-स्वर्ण 
क्र जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरुपी विक्री केंद्र 
बांधणे (२५०१ १९९३) ३१,(सहायक 
राज्यस्तरीय विभाग जिल्हा मंजूर सन २०२२- | सन २०२३-२४ | सन २०२३-२४ 
महालक्ष्मी । स्तरावरील | स्तरावरील | तरतूदीपैकी | २३मध्ये | मध्ये वितरीत मधील 
सरस विक्री विक्री वितरीत वितरीत करावयाचा सहामाही 
मंजूर तरतूद | प्रदर्शना | प्रदर्शना | करावयाचा | केलेला निधी तरतुदीनुसार 
करीता करीता | एकूण निधी | शिल्लक प्रत्यक्ष वितरीत 
मंजूर मंजूर २०२३-२४ निधी करावयाचा 
तरतूद तरतूद निधी 
zs २ ३ बिलत 4 द as ८ ९ 
जळगांव 
| १० | अहमदनगर 00,00 00,00 १०.०० १०.०० 00,00 १०.०० ६.०० 
|११ | पुणे 00,00 00,00 १०.०० १०.०० 00,00 90,00 ६.०० 
१२ सातारा 00,00 00,00 90.00 १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
१३ सांगली 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
१४ | सोलापूर ००.०० ००.०० १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० ००.०० 
१५ कोल्हापूर 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
१६६६ औरंगाबाद 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
१७ जालना 00,00 00,00 90.00 १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
9% परभणी 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० 8४.०० 00,00 
१९ | हिंगोली ००.०० ००.०० १०.०० १०.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
20 | बीड 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
२१ नांदेड ००.०० ००.०० १०.०० १०.०० 00,00 १०.०० ६.०० 
२२ उस्मानाबाद 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
23 लातूर 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
२४ अमरावती 00,00 00,00 १०.०० १०.०० 00,00 १०.०० ६.०० 
२५ वाशिम 00,00 00,00 १०.०० १०.०० 00,00 90,00 ६.०० 
२६ अकोला ००.०० ००.०० १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० ००.०० 
२७ बुलढाणा ००.०० ००.०० १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० ००.०० 
२८ यवतमाळ 00,00 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० ४.०० 00,00 
२९ | नागपूर ००.०० ००.०० १०.०० १०.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
२३० वर्धा 00,00 00,00 Go .00 १०.०० 00,00 90,00 ६.०० 
२३१ भंडारा 00,00 00,00 १०,०० 90.00 00,00 90,00 ६.०० 
२२ गोंदिया ००.०० 00,00 १०.०० १०.०० ६.०० 2.०० 00,00 
30 चंद्रपूर 00,00 00,00 १०.०० १०.०० 00,00 90,00 ६.०० 
२४ गडचिरोली 00,00 00,00 १०.०० १०,०७० ६.०० ४.०० 00,00 
एकूण ५०.०० १५०.०० ३४०.०० ५४०.०० १७१.०० ३६९.०० १५३.०० 


